डा.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेच्या ८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत 


(कालावधी दि.१.०६.२०२० ते दि.३१.०८.२०२०) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विप्रप्र-२०१८/प्र.क्र.५१/१८/१२-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०२०. 


वाचा :- १. साप्रवि शासन निर्णय क्र.विप्रप्र २०१८/प्र.क्र.५१/१८/१२-अ, दि.१२.५.२०२०. 
२. संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
यांचे क्रमांक प्रशा/व.लि/कावि-३३७/२०२० दि.२०.०२.२०२० चे पत्र. 
3. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१२.२.२०२० 
४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२०/प्रक्र.६२/कोषा प्रश्ञा-५.दि. ३१.३.२०२०. 
५. संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
यांचे क्रमांक प्रशा/व.लि/कावि-५८८/२०२० दि.२२.५.२०२० चे पत्र. 


शासन निर्णय: 

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेच्या आस्थापनेवरील ८ 
अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०३.२०२० ते दि.३१.५.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. संस्थेने संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत ८ अस्थायी पदांना तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. 


२. मात्र प्रशासकीय कारणास्तव प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद केलेल्या ८ अस्थायी पदांना दि.१ जून, २०२० ते दि. ३१ 
ऑगस्ट, २०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदांची नांवे पदसंख्या वेतनश्रेणी 
= 4 2 3 ४ 
q लेखाधिकारी वर्ग-२ (लेखाधिकारी Fa १पद | ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन ४६००) 
२ सत्र समन्वयक २पदे  । ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन ४३००) 
३ सत्र सहाय्यक १पद | ५२००-२०२०० (ग्रेड वेतन १९००) 
४ शिपाई १पद | ४४४०-७४४० (ग्रेड वेतन १३००) 
षु वाहन चालक १पद | कंत्राटी पध्दतीने 
& चौकीदार १पद  । कंत्राटी पध्दतीने 
७ सफाईंगार १पद  । कंत्राटी पध्दतीने 

एकूण ८ पदे 


शासन निर्णय क्रमांक: विप्रप्र-२०१८/प्र.क्र.५१/१८/१२-अ, 


& याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा- (००३) प्रशिक्षण-(००) 


(०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस सहाय्यक अनुदान 


(अनिवार्य) (२०७० ०७५५ ३६- सहाय्यक अनुदान (वेतने)" या GANS खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२०- 


२०२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१२.२.२०२० 


अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/95॥॥॥.90/.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६३०१२४१०११९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Leena : 
jostalCode=400032, st=Maharashtra, 
ढ 2.5.4,20=522242e2259dbf8fclaed336674 
AS h | S h ebf6138607b 1 6aacbbed00301a9e43c62f 
67, 


seriaINumber=783ca3332598c7e1c28393 
€a543fa05d9fb77f36a848f4738d12288e1 


Sankhe = “igure: 
(लिना संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १ मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
लेखाधिकारी, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
उप संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती,/ 

उप कोषागार कार्यालय, अमरावती. 

वित्त विभाग, कार्यासन -आ.पु.क. व व्यय-४ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवड नस्ती. 


KKKKKKKERKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


